महाराष्ट्र शासन 
क्र.सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२, 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:- शासन आदेशा क्रमांक सकआ २०१९/प्र.क्र.२२४/आस्था-२, दि.२८.०५.२०१९ 
प्रस्तावना:- 

या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 
समाज कल्याण अधिकारी व तत्सम गट-ब (सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, 
ग्रेड पे रु.४४००) या संवर्गातील खालील ७ अधिकाऱ्यांना सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम 
गट-अ (सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.५०००) या संवर्गात काही 
अटींच्या अधिन राहुन, शासन आदेशा दि.२८.०५.२०१९ अन्वये निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात आली होती. 


१. श्री. डी. जी. नांदगावकर, 

२. श्री.पियुष चव्हाण 

३. श्री. वाय. एस. पाटील, 

४. श्री. आर. एच. एडके 

५. श्री. एस. एन. चिकुर्ते 

६. श्रीम. एस. व्ही. तेलगोटे 

७. श्री. एस. व्ही. आऊळलवार 
२. शासन आदेश दि.२८.०५.२०१९ अन्वये खालील अटींच्या अधीन राहून उपरोक्‍त ७ अधिकाऱ्यांना 
पदोन्नती देण्यात आली होती :- 


१) सदर पदोन्नत्या सेवाप्रवेश नियमानुसार पाच वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच समितीच्या मान्यतेनुसार अट 
शिथिल करून देण्यात येत आहेत. सबब पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर सदरहू तात्पुरत्या पदोन्नत्यांचा 
आढावा घेवून, पाच वर्ष पूर्ण झालेल्या व नियमानुसार पात्र असलेल्या ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांची नियमित 
निवडसूची पुन्हा करण्याच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी दिनांक २९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या 
सुचनांनुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी सदर 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

४ समाज कल्याण अधिकारी संवर्गाच्या दि.१.१.२०१५ ते दि.१.१.२०१८ या कालावधीच्या ज्येष्ठता 
यादीतील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांनी विहीत संधीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
केल्यास, याबाबत आढावा घेवून, ज्येष्ठतेनुसार त्यांना पदोन्नती देण्याबाबत उचित कार्यवाही 
करण्यात येईल. अशी कार्यवाही करताना पदोन्नतीच्या संवर्गात पुरेशी पदे उपलब्ध नसल्यास 
कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्याची कार्यवाही देखील करावी लागेल. 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२ A 


५) सदर आदेशान्वये देण्यात येत असलेल्या पदोन्नत्या मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
येथे दाखल मुळ अर्ज क्र.२२६/२०१९ प्रकरणी मा.न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहेत. 

३. दरम्यान समाज कल्याण अधिकारी संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०१५ ते दि.०१.०१.२०१८ या 
कालावधीच्या ज्येष्ठता यादीतील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी विहीत संधीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
केली असल्याने ज्येष्ठतेनुसार कनिष्ठ कर्मचाऱयांना शासन आदेशा दि.२८.०५.२०१९ अन्वये देण्यात 
आलेली पदोन्नती संपुष्टात आणून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत विभागीय पदोन्नती 
समितीने निर्णय घेतलेला आहे. 

४. उपरोक्त बाब विचारात घेता, सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण गट-अ या पदाच्या 
पदोन्नतीच्या संवर्गात पदे उपलब्ध नसल्याने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदावनत करुन, त्यांच्या 
पदोन्नतीपुर्वीच्या समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब संवर्गातील पदावर पदस्थापना करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश 
समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०१५ ते दि.०१.०१.२०१८ या 

कालावधीच्या ज्येष्ठता यादीतील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी विहीत संधीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
केली असल्याने ज्येष्ठतेनुसार कनिष्ठ seca खालील ७ अधिकाऱ्यांना शासन आदेशा 
दि.२८.०५.२०१९ अन्वये देण्यात आलेली पदोन्नती या आदेशान्वये संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 

१. श्री. डी. जी. नांदगावकर, 

२. श्री.पियुष चव्हाण 

३. श्री. वाय. एस. पाटील, 

४. श्री. आर. एच. एडके 

५. श्री. एस. एन. चिकुर्ते 

६. श्रीम. एस. व्ही. तेळगोटे 

७. श्री. एस. व्ही. आऊलवार 
२. उपरोक्त सर्व ७ अधिकाऱ्यांना शासन आदेडा दि.२८.०५.२०१९ अन्वये देण्यात आलेली पदोन्नती 
संपुष्टात आणून, श्री.एस.व्ही.आऊळलवार यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरीलळ रकाना ३ मधील 
पदावर करण्यात येत आहे, तसेच श्री.आऊलवार यांच्याव्यतिरिक्‍त उर्वरित ६ अधिकाऱ्यांची पदस्थापना 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या पदोन्नतीपुर्वीच्या मुळ पदावर करण्यात येत आहे. 


: अधिकाऱ्यांचे नाव व aad Gear  ।शासन आदेश दि.२८.०५.२०१९ अन्वये देण्यात आलेली 
पदोन्नती संपुष्टात आणून त्यांना खालील पदावर 


पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
१ Q 3 


q श्री. डी. जी. नांदगावकर, सहाय्यक आयुक्त, संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 


समाज कल्याण, धुळे पडताळणी समिती, नाशिक 
२ श्री.पियुष चव्हाण, जिल्हा समाज कल्याण संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ पडताळणी समिती, अकोला. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२ 


३ श्री. वाय. एस. पाटील, सहाय्यक आयुक्त, विशोष अधिकारी (झानिशा), गट-ब, सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, जळगाव आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालय, जळगाव. 


४ श्री. आर. एच. एडके, जिल्हा समाज कल्याण विशेष अधिकारी (nen, गट-ब, सहाय्यक 
कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी ।आयुक्‍्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालय, लातूर. 


& 


श्री. एस. एन. चिकुर्त, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब, सहाय्यक 
समाज कल्याण, लातूर आयुक्‍त, समाज कल्याण यांचे कार्यालय, जालना. 


ae 


६ श्रीम. एस. व्ही. dome, जिल्हा समाज।समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब, प्रादेशिक 
कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर ।उपायुक्‍त, समाज कल्याण यांचे कार्यालय, नागपूर. 


७ श्री. एस. व्ही. आऊलवार, संशोधन अधिकारी, संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पडताळणी समिती, लातूर 
उस्मानाबाद 


३. वरील सर्व संबधित अधिकाऱ्यांना पदावनत करुन पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदावर रुजू 
होण्याकरिता आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी त्यांचेकडील कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, सर्व संबधित अधिकाऱ्यांनी उपरोक्त तक्त्यातील रकाना ३ येथे 
दर्शविलेल्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

४. सदर आदेश मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मुळ अर्ज क्र.२२६/२०१९ 
प्रकरणी मा.न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. प्रस्तुत शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२०१२१५१७००४५३७२२ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


b, postalCode=400032, ना९श॥॥॥॥ १५1 ॥१॥,॥॥()॥/॥४॥|, 


10fe5a55495bc381e7b4d4b658250c74eb3f55113a 
57, ou=SOCIAL JUSTICE DEPT, o=GOVERNMENT 


GIRIDHAR PATIL on 
(सं.गि.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबधित अधिकारी (व्दारा :- आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे) 


प्रत, 

आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यवतमाळ/परभणी 

६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, 

७. मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


Cc WwW A Oo 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


'd430eefd928eefa78ed2a6072c4ceB8f3cOaadef 


शासन आदेशा क्रमांकः सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२ A 


८. मा.प्रधान सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. मा.प्रधान सचिव (इ.मा.बहुजन कल्याण विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई 

१०.मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१३.आस्था -२ निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


